





This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center 
Library located 1n Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University (1997- Present) 11 Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NMM 


https://www.namami. gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ss 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत = रामटेक 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





NTT EE MN In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 






CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





















= Då je 

3 Š f : ES j x 
सके i ४ की mL “शश —E 5:22 an = = EE SY >> = 
; R bø k j 
| å ; 
Ar Å > $ 


| श्रीवरडक्ष्मीपूजाप्रारंभः॥ श्रीगणेशायनम!॥श्रीवरलद्म्येनमः N | 
एतद्रत॑यदा श्रावणमासेभार्गवेपोणिमास्याव्तदाआचरीतव्यम्‌ 
प्रातःकालेखासवापूजास्थानमुपविश्य सुसुखश्रेक० इतिपडिसा 
वरुणशंखघंटाःपूजयिलाततःवरदलक्ष्मीमावाहयेत्‌ श्रीवरदमूतये 
नमः ॥ रंखचक्रधरां देवींजगदानंदकारिणीस्‌ l mansa 
ण्यांश्रील्ष्मींवरदांव्हये ॥ १ ॥ महा लक्ष्मन मः ॥ आवाहनं ॥ वरर | 
व्नसभोपिःवरमाणिक्यशो भितं ॥ देमपीठासनंचेवस्थापितंश्रोह 
रिप्रिये ॥ २॥ पद्मालयायिनमः॥ आसनं ॥ FOPA 
कंजांतवासिनि ॥ देवेवेचेलोकमातःपार्यखीकुरुमेसदा ॥ ३॥ | | 
कमलरागप्रियायेनमः॥ पाद्यं फलपुष्पासमायुक्तमक्षतायुक्तमं | | 





|| बनल) जलिम्‌॥अध्येदास्यामिमांपातुसवैका मफल प्रदम ॥ ४॥ श्रिये 








नमः॥ अध्ये॥ आचम्यतांसदालश्मिसवेसो भाग्यदायिनि ॥ स 
वेपापहरेदेविरुपया मे जगन्मये॥ ५॥ त्रेलोक्यजनन्यैनमः॥ आ | 
चमन॥ गगाजलसमा युक्तंहेमकुंभप्रपरित॥ खानग़हाणकल्या | 
णिलोकमात्रेनमोस्तृते ॥ ६॥ क्षीराब्धिकन्यायेनमः।्नान॥ वि. 


घिपूजासमारभे शगुप्रियसुसेरमो।कन का व रा रिण्येविष्ण पत्न्येन 
मोस्तृते॥७॥ मगलदेवतायेनमः VEIEN पुवणसूत्रधरेदेविसो 
तरीयेपवित्रकं॥ ब्रह्म कमपरेसाधिवां च्छिता थफल प्रदें ॥ ८॥ हि 
रण्याक्ष्येनमः॥ उपवख्ंस ० ॥ जांबूनदस म्॒द्धतेना ना रत्न विभृ पित॑ 
॥ त्रेलोक्यभू्षणदेविगेहाणांभरणानिच l ९॥ कनकधारिण्ये 
































नमः॥ आभरणानि॥ श्रीखडंकपुरोन्मिश्रमगरणचसंयुतं ॥ वि 
SURAT यथप्रतिग़द्मयताम्‌॥ १० ॥ वेकुठयातित्ये०॥ चंद | 
qo I महात्रीहिसमदूताअक्षताःप्रियपोडश ॥ STATE | 
'प्रीतेग्रहाणपरमेश्वरि॥ ११॥ कंदपजनन्येनमः ॥ अक्षता०॥ के | | 
'तकीपटल्लवेजातीबकुलेःकरीरके: ॥ मोरुचेतुसपंत्रैश्रप्री यतां जग 


दीइवरि॥१२॥ लोकपरिपर्णायैनमः | न[नाजातिपुष्पाणि ॥ 
अथांगपूजा ॥ भूछृतायेनमःपादा पजया मि U चचलायेन मःजा 
To l कमलसिहासनाये नाभिप्‌०॥ लोकजनन्ये० उदरंपू॥ 
उत्तांगस्तन्ये० स्तनों ० il पद्महस्ताये ० हस्तोपू० ॥ कंबुकंठ्ये० | 
kdo ॥ चंद्रवदन्ये ० वदनंप्‌० ॥ नीळोपलनेत्रांये०नेत्रेपू ॥ | . 





i Å : la SART डि I MSs, å ह fed ०2023 e > 
«Fi EDENN o a SEENA a IIo AO prr RIDELO FE Se SRC SNE ..———— nm ĉe 3 : 











|. 4089 
॥३॥ 


अथएकविंशतिभिःपत्रीभिःपूजनं ॥ भगुसतायेनमः वटपत्रेसम 
पयामि ॥ चचलाये० अखत्यपत्रस * ॥ SEO ANTARO I 


| विमलाये० बिल्वपत्रेस० ॥ हरिप्रियाये० केतकीपत्रेस० ॥ 


SIEA. मालतीपत्रेस ° ॥ ब्राहये० प्मपत्रंस्त०॥ भद्राय? 
पुन्नागपत्रे०॥ त्रिभुवनेश्वय्‌० चपकपत्रं० ॥लीलाये० अगस्ति 
vage I विलासिन्ये० विप्णुक्रांतापत्रेस०॥ श्रियेन० देवदार 
पत्रंस० | विष्णुपल्ये०निगुडीपत्नंस ०॥ इंदिराये० करवीरपत्रंस ० 


॥ पद्माये० जातिपत्रेस० ॥ पझावत्यै® मालतीपत्रंस० ॥ 


चद्रवदनाये० SIVO li सुंदराये० कर्णिकारपत्रंस० lI हरि 








CC-0, In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Coll 











|| as अच्युतपत्रंस०॥ नारायण्येनमः कदवपत्रंस० ॥ | 
| ॥ इतिपत्रीपूजनं ॥ वनस्पतिरसोद्रतो गंधाब्यः सुमनोहरः ॥ | 
आघ्रियःसवेदेवानांधूपायेप्रतिगत्यतां ॥ १३॥ विइवपरत्यनमः॥ 
gigo ॥ साज्यंचवतिसंयु्तेवन्हिनायोजितंमया N 


गहाणदीपकंदेवित्रेलोक्यतिमिरापहे ॥ १9॥ पद्मायेनमः ॥ | 


दीपं०॥ अपूपशडसंमिश्रभक्षान्नानिबहृनिच ॥ पानकेनापिपय 


| सादधिमध्वाज्यसंयुतं ॥ १५॥ कदलीफलसपन्नेकदमूलफला 
faa मनोहरंसभावितेनेवे्यप्रतिणत्यताम्‌॥ १६॥ विष्णु 
| | त्न्येसुखंदितायेनमः॥ नेवेद्य ॥ कपूरवासितभोग्यसुशुभदलवण | | 
_ | योः ॥ शंखचूणनचादायतांब्लंप्रतिग्रात्यतास्‌॥१७॥ आदिल | > . 





aio ॥ तांबूल ० ॥ प्रदक्षिणांकरोमितांररण्येभवनाशिति ॥ 
सुप्रसन्नादेविभवसर्वकामफलप्रदे ॥ १८॥ सर्वखरूपिण्ये lI 
फरूंस०॥ स्वणेपुष्पमणिरत्नंमाणिक्यंवत्रमोक्तिकं ॥ पद्मनीले 
| पृष्परागमिदिरायेसमपयेतत ॥१९॥ सागरात्मजायेन०॥ दक्षि 
णांस०॥ भक्ततोषकरेदेविदासानाम्रगनाशिनि॥ सोख्यंददासि 
| रीघ्रवसंकटाणवभंजनि ॥२०॥ इबेतरूपायेन ०॥मंत्रपुष्पंस ०॥ 
दशसत्रंतुवधतीयदक्षिणकरमलके॥पर्वसंपत्कराथायपुत्रपोत्रप्रवद्ध 
नम्‌॥२१॥ लक्ष्म्पेन ०॥प्तत्रवे घनंस पद्मासने पद्म केरसवलो के 
. | कपूजिते॥नारायण प्रियेदेविसप्रीता भवसवदा RR कम लाये ०॥ 
| प्राथना॥मंत्रहीनं॥ शंकराये०॥ क्षमापनं ०॥ इतिपूजासमा ० ॥ 

















J 


न — = —— aum Ĉ—-ĜB«—ĉ—»— 



































॥ अथ सार्थकथा प्रारंभः N 

| ॥ सूतउवाच ॥ ॥ केलासशिखरेरम्येनानागणनिष 

विते ॥ मंदारपीठेविद्रांतनानामणिविभूषिते ॥१॥ 
सत शोनकादिकांप्रत कथन करितात. कोणा एका कालीं | 

शोभायमान अशा केलास शिखराच्या ठायीं अत्यंत शोभा* 








| यमान नाना प्रकारच्या मण्यांनीं युक्त॥ १॥ | : 
रत्नपीठेसुखासीनंशकरलोकशंकरं ॥ | > 

- पप्रच्छगारासंतुष्टापरानग्रहकाम्यया ॥२॥ | 
अशा सिंहासनावर जनांप्रत सौख्य करणारे श्रीशंकर | | 











* å A 
ad है Säg : ; OJ] 
hass Sa RE SEIS 








qomel विराजमान झाले असतां व भोवताली अनेक शिवगण सेवे; | 
| ॥५॥| साठी तत्पर उभे असतां, केवळ परांवर उपकार करण्याचा हेतु | | 
| | घरून madi TINT AN करिते ॥ २॥ 


पावेत्युवाच Ul भगवनसवेठोकेशसरवेभूताहितेरत 





॥ यद्रहस्यामदपुण्यतदाचक्ष््ममानघ ॥३॥ 
हे भगवन्‌ शंकरा आपण सर्वामध्ये श्रेष्ठ जे ते आहांत 
सवं भूतांचे हित साधण्यामध्येंध रममाण झालां आहांत 
| आपले ठायी लेश मात्र पातक जेते नाहीं. अस्तु आपणा- 
|... | छा कांहीं एण्यकारक अशी ga गोष्ट विचारते ती मला 
|| कथन करावी ॥ ३॥ 














| वरटक्ष्मीत्रतंचास्तितन्मेबूहिजगत्परभो ll शंकरउ 
AT ब्रतानामुत्तमनामसवसोमाग्यदायक ॥ ४॥ 
ती गुह्य गोष्ट ही कीं हे प्रभो वरलक्ष्मी नांवाचे ब्रत ( मी 


श्रवण केलं ) आहे ( त्याचा महिमा जातो काय ? त्याचा | | 
` | विधि कोणत्या प्रकारचा जोतो आहे) Å मला कथन जेते 


करावें. (ते पावतीचें भाषण श्रवण करून ) शंकर ह्मणतात. 





( पार्वती ) सर्व ब्रतांमध्ये हैं उत्तम ब्रत असून अत्यंत सोभाग्य | | 
देणारे जते आहे ॥ ४५ ॥ | oO 


सवसंपत्करंशी घंपत्रपोत्रप्रवडनं ॥ II 
श्रावणकेमासपोणिमास्यांतुभागेवे ॥ ५॥ 











व०७० tJ आचरतांच तत्काल सर्व संपत्ति प्राप्त जेते होते. | 
[agal पुत्र पोत्रांची afa जेते होते. (हे पावेती ) ज्याकालीं शुक्र | ` 
| वाराच्या ठायीं श्रावण UG पोर्णिमा प्राप्त होईल त्या पोणिमे | 
l पासून खरी जातीने महालक्ष्मी जी (वरलक्ष्मी ) हिचें : 


जेते आरंभ करावें॥ ५॥ | 
| तदारभ्यत्रतंनायोमहाटक्ष्मांचपुजयेत ॥ पावेत्यु 
बाच॥ ॥ विधिनाकेनकर्तव्यंतत्रकानामदेवता l 
कथमाराधितापूर्व साभूतसंतुमनेनसा ॥ ६॥ 


तं ब्रत कोणत्या विधीनें आचरण करावें, त्या व्रताची देवता 
कोण आहे.त्याचप्रमाणे करून त्या देवीची एवकालीं (कोणी) 














as Sanskrit University Ramtek Collection 



































| कोणत्याप्रकारें आराधना केली (I कथन करावें) ॥ ६॥ 
इंश्वरउवाच ॥ वरटक्ष्मीव्रतंपुण्यंवक्ष्यामिश्शणुपा 
| वैति॥ कथंत्वंचचकोरोक्षितदधीनाभाषिष्यासे॥॥ 
शंकर ह्मणतात हे पावती, संपूर्ण पुण्यकारक वरलक्ष्मीत्रता 
T इतिहासच तुला कथन जेते करतों. हे सुंदरी Fet या देवी | 


वर भक्ति ठेवणारी कशा प्रकारे होशील हेही कथन करतों ॥७॥ 
कोंडण्यनामनगरेसवेमंडनमंडिते UV 
हेमप्राकारसाहतेचामाकरग्रहेज्वठे ॥ < ॥ 


SS Xe 


काडण्य नाम करून एक नगर जेत हात, त्या नगरच्या ` 


ER A ISTON III IS RES EEA S AE उश x 5 vene. SAR 











ठायीं ज्याचे भोंवती सोन्याचा कोट असून allan आहे | क° | 
तेज ज्याचें असें मंदीर जेते EAN | 
तत्रसाब्राह्षणीकाचितचारुनामेतिविश्वता ॥ 
पतिभक्तिरतासाध्वीशवभ्ूरवशुरयोमता ॥ 


कठानिधिसमारूपासततंमंजभाषिणी ॥ ९॥ 

त्या मंदिराच्या ठायीं चारुमति नामें करून कोणी ब्राह्मणी 

रहात होती. तिची लोकांत मोठी प्रसिद्धि असे. पतीचे ठायीं 

तिची अत्यंत भक्ति असे, सासूसासऱ्यांचीही तिचे ठायीं 

[ । अत्यंत प्रीति असे. चंद्राप्रमाणे तिची कांति असून भाषणाच्या 
=  ठार्यी अत्यंत मज्ञळपणा हाता ॥ ९॥ ` 




















lguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


तस्या प्रसन्नचित्तेनलक्ष्मीःस्वप्रंगतावदा ॥ | Å 
एहिकल्याणभद्रेतवरलक्ष्मी प्रसादतः ॥ १९ ॥ |. 
` तदनंतर त्या चारुमतीचा संदर आचार जाणून लक्ष्मी 
तिच्या ठायी प्रसन्नांतःकरण होत्साती तिचे sama जाउन | 
कथन करिती झाली कीं, हे चारुमति, ये. वरलक्ष्मीच्या N- 
सादें करून तुझें कल्याण जेते असो ॥ MO ll | 


नभोमासेपोर्णिमास्यांनातिकांतेभगोदिने ॥ 


आरब्धब्यंत्रततत्रमहाटक्ष्म्यायतात्माभः॥११॥ | 
= (चारुमती, तुला एक गुह्य कथन RÅ) जेव्हां शुक्रवार | | 
| ` ||असून आवणी पोणिमा येईल स्याकाळीं ती व्यर्थ न दवडितां | ` 














ez अंतःकरणेंकरून वरलक्ष्मी नांवाच्या जतास तू | la 
रभ करावा U ११. ॥ | 
सुवणप्रातिमांऊयांचतुथजसमान्वताम्‌ ॥ 
वेग्रहमठंकृत्यतोरणेरगवाछठकः ॥ १२॥ 
त्या कालीं चार हातांनी युक्त अशी सोन्याची ल» 
हमीची प्रतिमा जेते करावी.बतारंभाचे एवा आपल घर स्वच्छ 


करावे. जिकडे तिकडे तोरणें बांधावी. अनेक रंगाच्या U- 
गोळ्या काढाव्या ॥ १२ N 


KN 


तद्विनेभार्गवेवारेनवभांडसमन्वतम्‌ ॥ 
गहंचपूवेदिग्भागेईशान्यांचविशेषतः WIA 


























: त्या शक्रवाराचे दिवशीं पूजनासाठीच aaa भांडीं 
ध्यावीत, बहधा पूव दिशेला किंवा इंशान्य दिशेला पूजा 
स्थान करावं॥ १३॥ ` 
गोधमान्प्रस्थसंख्याकानभूमोनक्षिप्यपूजयेत्‌ ॥ 
सस्थाप्यकलशतत्रतदुळवासंसाभरत्‌ ॥ १४ NV 
प्रथमतः भूमीवर गव्हाचे स्वस्तिक काढावें. त्यावर नूतन 
कलश स्थापन त्या भांवतीं नूतन 49 ठेवावें. कलशांत 
तांदुळ भरावे ॥ 99 ॥ 
 पुष्पाणचावानाक्षप्यसुवणनाक्षपस्ततः ॥ 
पछ्वांश्चविनिक्षिप्यवखरेणाच्छाद्ययत्नतः॥१९॥ 


































| ` त्या कलशांत अनेक प्रकारची फुलें जे ते वहावींत. काहीं 
॥ ९॥| सवणाचा अंशही वाहावा. अनेक प्रकारचे THT वाहून त्या 
| वर व्र FETE NU १५॥ 


प्रतिमांस्थापयत्तत्रएजयंश्चयथाविधे ॥ 


पंचाम्रतेनस्रपनंकारयेन्मंत्रितःसुधीः ॥ १६॥ . 
हे बद्धिमति चारुमति, तदनंतर सुवर्णमयी चतुभेज प्रति 
मा त्यावर स्थापन करून यथाविधि मंत्रपूवेक पंचाम्रतादिके 
क्रून स्नान जे Å घालाव ॥ १६॥ 
` शुड्खानंततःकत्वादेवीसूक्तेनवेततः ॥ 
अष्टगंधेःसमभ्यच्यपछवा श्चसमपयेत्‌॥१७॥ 











In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
rn कट: Noter ve jeg 


` तदनंतर देवीसूक्त पठण करीत होत्साता शुद्ध स्नान जेते 

| घालावे. नंतर मूतीची कलशावर स्थापना करून अष्टगंध 

| जेते देवीकारणें समर्पण करावे, नानाजाति पत्रिका अपण | 
| कराव्या ॥ १७॥ 7 = 


अइवत्यवटाबिल्वादिच्रतदाडिममछिक्ाः॥ 


तुठ्सीकरवारेश्चकेतकेश्चंपकेस्तथा ॥ १८॥ 
_ असत्य, वट, बेल, आंबा, दाळिंबो, महिका, तुळसी, 
कण्हेर, केतकी, चांपा, इत्यादि पूजन प्रसंगीं एकंदर एकवीस | 
जातींच्या पत्रिका सांगितल्या आहेत ॥ १८॥ — 























एतेषांपत्रमादायएकविंदातिसंख्यया ॥ नाना 
विधानिपुष्पाणिमाठत्यादीनिवेततः॥ १९॥ 


ह्या एकंदर वृक्षांच्या एकवीस प्रकारच्या पत्रिका पूजनाला | 
घ्याव्या. त्याचप्रमाणे मालतिआदिकरून संदर संदर लतांचीं 


पुष्प पूजनाला असावींत ॥ १९॥ 
घूपदीपेमंहाटक्ष्मीपरजयेत्सवकामदा ॥ 
पायसंसवमत्न च्सवभक्यश्वसयुतम्‌ UTV? ll 

अनेक प्रकारचे IT दीप येणें करून इष्ट काम पूण करू 

| णारी जी महालक्ष्मी हिचें पूजन करावें. नंतर उत्तम प्रकारचें 

















अन्न विशेषतः खीर इत्यादिकांचा नेवेद्य दाखवून तोच प्रसाद 

आपण भक्षण करावा ॥ २०॥ | 
एकार्वेशातिसंझ्याकरपृपेश्चन्यवेदयेत्‌॥ 
पुनःपंचेवततत्रलक्ष्म्यर्थंतुविनेक्षिपेत्‌॥ २१॥ 
विशेषतः नेवेद्याकारणे एकवीस धारो, अनारसे, मोदक 





ह्यांतून कोणतें तरी एक पक्कान करून Ullal एकवीसांचा 
नेवेद्य समर्पण करावा. जें कांहीं AAAS केलें असेल (NTI 


= = 


पांच मोदक, घारगे वगेरे देवी UZ वावे U RA ॥ 
उपचारेबेहुविधेनांनासन्मानकेस्तथा ॥ 
देव्येसवेसमप्याथवरामेष्टंचयाचयेत्‌ NIR 


RR ] 



































——~— = =— uidi SEn mg re ———— AE 
= > ame = — ES SiS aie =—— 
= a FN नतल EE = == 








| | — तदनंतर TANTAJN ज॑ पूजन अचन केलें असेलत्याबद्दल | क° 
| ॥११॥। निरभिमान होत्साता सर्व देवीकारणे अर्पण करावे, आणि | 

| अनक प्रकारच्या उपचारांनीं सन्मानपूवक वरलक्ष्मीस शरण 

| जावें. नंतर इष्ट जो वर मागणें असेल तो मागावा ॥२२॥ 


नत्यगीता दिसहितंदेर्वासंप्राथयोच्छ्यं ॥ 











उमासरस्वतीधात्रीशचीचप्रियवादिनि॥ २३॥ 
तदनंतर लक्ष्मी जी देवी हिची गीत नृत्यादिके करून प्रार्थ 
| ना करावी. हे प्रियभाषणी चारुमति! उमा,सरस्वति,सावित्री, 
इंद्राणी ॥ २३ l | 


एतामिश्रकृतंसम्यग्रतंसरवंसमर्िदं ॥ मत्‌ 








GO Ja Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit Un Ne MT Reem ene EE, 


पूजातत्रकतव्यावरंदास्यामिकाक्षितं ॥ २४ l 
इत्यादिकांनीं देखीळ हैं auka देणारे ब्रत उत्तम प्रकारे 
| करून केलें आहे. ला प्रमाणे तूंही माझी पजा करावी RNA 

| तुला पाहिजे तो वर मी देइन॥ २४॥ 


' चारुमतिरवाच॥ नमामिवरळक्ष्मांत्वामागतांपरमे 


| श्वरीम।नमस्तेसवठोकानांजनन्ये पुण्य मृतेये । २५। 
या प्रमाणे वरलक्ष्मीने चारुमतीच्या स्वभांत कथन केले 


| असतां ती चारुमती भाषण करते कीं, हे परमेश्वरी! å सरवे लो 


कांची माता आहेस, पुण्यकारक तुझी मति जेते आहे, अशी Å 


| | येथें प्राप्त झाली आहेस ला ger माझा नमस्कार असो २५ | 


e ako 





= RET me TR 


| ; i | शरण्येत्रिजगहंयेविष्णुवक्षस्थलस्थिते ॥ त्वया |= 

विलोकिताप्रात्यामुत्तासासद्यःसंकटात्‌॥ २६॥ 
हे शरणांगताचें रक्षण करणारे, त्रेलोक्यास वंद्यमान श्री 

` | विष्णूच्या वक्षस्थलावर वास करणारे; एकवार जिला å प्रीती 





नें अवलोकन केलं असशील ती तत्काल संकटापापून मुक्त 
झालीच ॥ २६॥ | 
जन्मांतरसहसख्रेपुर्किमयासुकृतंकतं U 
_ यतस्तवत्पादयुगुलंपश्चामिहरिवछभे ॥२७॥ 
मीं सहसजन्मांतरी कोणतें पुण्य जोडलें असेल Å असो. 











In Public Domain. Kavikulguru Sone sh VESKE 


Jes e 











|| कां की हैं श्रीहरिप्रिये, आज मी तुझे चरण कमल | SS 
करीत आह ॥ २७॥ | 
एवस्तुतासाकमलामप्रहास्यचबहन्वरान्‌ NTM | 
चारुमतिस्तत्रस्वम्नादुत्थायसाक्षपात ॥ २८॥ 
ह्या प्रमाण चारुमतीन स्तुति केली असतां यांकालीं ae | 
लक्ष्मी हास्य करून तिला अनेक वर देती झाली. असें स्वप्न | 





1 अवलोकन करून चारुमति मोठ्या गडबडीने उठली ॥२८॥ | 
| तत्सवकथयामासबंधूनापुरतस्तथा ॥ IAI 
AI तंबाधवःसवसाधुसाध्वातचाइडवन ॥ २९ ॥ 
. | तिनें जागृत होतांच बंधुवगोना हें स्वम कथन केलें, तें अ 


ESN A EI 





| oxe) वृण करतांच फार उत्तम, फार उत्तम, असें सवे बांधव हणते | क“ 
le | | 50. 

| तथेवकरवामेतितदागमनकांक्षिणी॥ — 
भाग्योदयेनसंप्राप्तंवरठक्ष्मीदिनंतदा ॥३०॥ . 


तदनंतर वरलक्ष्मीर्ने सांगितस्या प्रमाणें तत आचरण करा 
वयाचा ला सवीनीं संकल्प केला. आणि मग शुक्रवारी श्राव- 
ण मासांतील पोर्णिमा केव्हां येइल याबद्दल तीं सारीं माणसें 
मागेप्रतिक्षा करीत बसलीं. AEG करून लवकरच श्रावण 


SS\ ES 


मासांतील TAT शुक्रवारी प्राप्त झाली ॥ Zo ll 
ख्रियःप्रसन्नवदनानमंद्ा श्रत्रवाससः ॥ 











In Public Domain.Kavik Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


नूतनेतदुठःपूणकुभचपदवछ़भ ॥ ३१ N 
मग या दिवसाच्याठायीं चारुमतीसह तिच्या आप्तवगो 
तील संपूण faat प्रसन्नवदन होत्सात्या स्वच्छ सुंदर चित्र 
विचित्रवर््ते परिधान करत्या झाल्या. नंतर तांदुळांनीं भरलेले 
कलश पाटावर स्थापन करीत होत्साद्या( यथाविधि पूजा क 
रून ) प्राथना करित्या झाल्या की ॥ ३१॥ 


पद्यासनेपद्यकरेसर्वठोकेकपरजिते ॥ नारा 
यणप्रियेदेविसुप्रीताभवसर्वदा ॥ ३२ ॥ 
| हे कमलाचेठायी बसणारे, हस्ताचे ठायीं कमल धारण क- | 
णारे, संव लोकांकडून तूंच एक पूजली गेली आहेस. भगवान 














“monol, नारायण यांना तूंच प्रिय आहेस, हे देवि सर्वकाल आह्ांवर | 
en), प्रीति करणारी भशी हो UL ३२॥ 

त्रिणानेककलशे उपचारानलुक्रमे/त्यक्ता 
चदाक्षणहस्तवरसत्रददुगश्रयः ॥ ३२३ ॥ 





नंतर पद्मासने इत्यादि मंत्रे करून पूजापचाराच्या सव 
वस्तु क्मांनीं त्या कलशांत टाकून श्री जी वरलक्ष्मी हिच्या 
दक्षिण हस्ताचे ठायीं NEN देखा झाल्या ÅR ॥ 
a अन्नदानरतानित्यंबंधपोषणतत्परा ॥ पुत्र ` 
पोत्रःपरिदृताधनधान्यसमान्वता ॥ ३४॥ 





ह्या वरलक्ष्मीच्या प्रसादे करून चारुमति ( उदार अंत 
करण हात्साती ) क्षवितांस अन्नदान देण्याविषयी व आप्त 
वगाच्या पोषणाविषयी तत्पर झालो, व त्यावेळेपासून पुत्र 
पोत्र धनधान्य येणे करून युक्त झाली॥ ३४॥ 


ततोदेवी समीपेतुतिएंती कृतमंगला ॥ शिव 


दव्यःप्रसादनसुत्ताहारावश्रांषता ॥ ३५ ॥ 

नंतर व्या दिवसापासून ती नित्य मंगलवेष धारण करून 
देवीसन्निध बसूं लागली (अशी देवीचे ठायीं तिची भक्ती 
जडल्यापासन ) मोठमोठाले मोत्यांचे हार अंगावर धारण 
|| करण्यासारखे तिला वेभव प्राप्त ME lI ३५॥ | 















स्वपदेसमयाजग्मुहेत्त्यश्वरथसंकुठा ॥ अन्यो |e 
न्याःकथयामासम्रीत्याचारुमतिस्तदा॥ २६॥ 
| || शेवटी तिचे एवढें वेभव वाढलें कीं,'तिला जेथे जेथे जाव' 
| | याचें असेल तेथें ती हत्ती,घोडे, रथ ह्यांनी युक्त होत्साती जाऊं 
E लागली. नंतर तिच्या ज्या निरनिराळ्या मेत्रिणी द्या ( तिला 
| | एवढेंवेभव कसे प्राप्त झाले णून जेव्हां विचारीत तेव्हां ) 
|| चारुमति त्यांना मोठ्या प्रीतीनें हे बत सांगत असे ॥३६॥ | 
इदग्ह्यभिदंसत्यंनरोभद्राणिपश्‍याति॥ स्वयं |, ,६॥ | 
चारुमतिमुख्यानुपलब्धामनोरथान्‌ ॥ ON | | 





omain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


सत सांगतात ह्यावरून खरोखर Å मोठे गुह्य ब्रत आहे 
जो कोणी मनुष्य आचरण करील तो आपलं कल्याण 
झालं असे पहाता होईल. चारुमति स्वतः या बरतें करून ति 
चे जे मख्य मुख्य हेतु ते तिला प्राप्त होते झाले ॥३७॥ | 
पुज्याचारुमतिश्वेवभूत्वाभाग्यवतीश्विरं ॥ | 
एपषाचारुमतीसाध्वीदष्टासामित्रयोषितां ॥ ३८ ॥ | 





नंतर ह्या वरलक्ष्मीच्या पूजेने चारुमति लोकपूज्या होऊन | 
| चिरकाल मोठें भाग्य पावती झाली. पुनः हीच ती चारुमति | 
l आपल्या मेत्रिणी ख्रियांकडून å बत करून आपल्याप्रमाणेच | 
'भाग्यवान्‌ अशांते अवलोकन करती झाली ॥ ३८॥ | 








इहमानुषलोकेहिव्रतंकार्यसुविस्तरं ॥ 
त्रतंपण्यकरचकयाद्भाक्तएरःसर ॥ ३९ UV 
ह्या मनष्यलोकीं अत्यंत विस्तारेंकरून भक्तिपूर्वक पुण्य | 
कारक अस हैं AT अवश्य करावे ॥ 38 ॥ 
भत्तया करोति (98 
भोगान्प्राप्यश्रियंत्रजेत्‌ ॥४०॥ | 
जोकोणी भक्तियक्त होत्साता å बत करील तो विपुल | 
भोग प्राप्त करून घेऊन शेवटी श्रीलक्ष्मी तिच्या (MEI ) १६॥ 


लोकाप्रत गमन करितो ॥ ४० ॥ | a | 





oes -0, In Public Domain. Kavikulguru-Kalidas Sanskri Jniversity Ramtel- Collection See SEE ut á 











== ॥ तत्कृ | 
तेननरांनारांपांस्वद्धयगगांमण्याते ॥ ४१ U 
अनेक ब्रतांमध्ये हैं वरलक्ष्मीचें ब्रत उत्तम पुण्यकारक व 
कल्याणकारक होय. तें केलें असतां खी अथवा पुरुष आपल्या 
पायांनी स्वगास जाईल li ४१॥ 

यइद्‌शणुयान्नत्यवाचयहासंमाहतः ॥ धन 
धान्यंसमाप्रोतिवरलक्मी प्रसादतः ॥ ४२ ll 


| - जो कोणी हें बत नुसते ऐकेल किंवा वाचील तो MEM | . 
| san rare करून घन धान्याची सम्रद्धि प्राप्त करून घईल४२' 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








[OrderDescription] 

,CREATED=19.11.19 16:59 
„TRANSFERRED=2019/11/19 at 17:04:16 
„PAGES=38 

„TYPE=STD 

„NAME=S0002132 

„Book Name=M-2343- VARLAXMIPUJA SHARTHKATHA 
ORDER TEXT= 

„[PAGELIST] 

„FILE1=00000001.TIF 
„FILE2=00000002.TIF 
„FILE3=00000003.TIF 
„FILE4=00000004.TIF 
,FILE5=00000005.TIF 
„FILE6=00000006.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE7=00000007.TIF 

„FILE8=00000008.TIF 

„FILE9=00000009.TIF 

„FILE10=00000010.TIF 
„FILE11=0000001 1.TIF 
„FILE12=00000012.TIF 
„FILE13=00000013.TIF 
„FILE14=00000014.TIF 
„FILE15=00000015.TIF 
„FILE16=00000016.TIF 
FILE17=00000017.TIF 
„FILE18=00000018.TIF 
„FILE19=00000019.TIF 
„FILE20=00000020.TIF 
„FILE21=00000021.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE22=00000022. TIF 
„FILE23=00000023.TIF 
„FILE24=00000024.TIF 
„FILE25=00000025.TIF 
„FILE26=00000026.TIF 
„FILE27=00000027.TIF 
„FILE28=00000028.TIF 
„FILE29=00000029.TIF 
„FILE30=00000030.TIF 
„FILE31=00000031.TIF 
„FILE32=00000032.TIF 
„FILE33=00000033.TIF 
„FILE34=00000034.TIF 
„FILE35=00000035.TIF 
„FILE36=00000036.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE37=00000037.TIF 
„FILE38=00000038.TIF 


> 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


